महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्डातील कार्यरत 
कर्मचारी व योजना कर्मचारी यांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०१९/ प्र.क्र.३०/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख-२० सप्टेंबर, २०१९. 


वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१ जानेवारी, २०१९. 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.निवेसु-२०१८/प्र.क्र.१३०/सेवा-४, दि.१ जानवारी, २०१९. 

३) वित्त विभाग, शासन अधिसूचना क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९, दि.३० जानेवारी, २०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२० फेब्रुवारी, २०१९. 
५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१५/सेवा-९, दि.१४ मे, २०१९. 
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.३० मे, २०१९. 


प्रस्तावना - 

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारश्ीवरील केंद्र शासनाचे निर्णय विचारात घेऊन राज्य शासकीय 
व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता श्री.के.पी.बक्षी, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ ची स्थापना करण्यात आली होती. सदर समितीच्या 
शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला 
आहे. सदर शासन निर्णयानुसार राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवाल खंड-१ मधील 
वेतनश्रेणीबाबतच्या व अनुषंगिक शिफारशींची व्याप्ती अ.क्र.११ अहवालातील परिच्छेद क्र.४.१३ नुसार “पात्र 
राज्य शासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषदा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, न्यायालयातील अन्यायिक 
कर्मचारी, अनुदानित शाळेतील कर्मचारी, कृषी व अकृषी विद्यापीठे आणि त्यांना संलग्न अनुदान प्राप्त 
अशासकीय महाविद्यालयातील कर्मचारी तसेच इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचारी यांना लागू होतील”, 
अशी आहे. सदर शिफारशीबाबत शासनाने “शासनाने ६ वा वेतन आयोग लागू केलेल्या व वेतन अनुदान 
मिळणाऱ्या इतर अनुदान प्राप्त संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात याव्यात, असा निर्णय घेतला आहे. 
त्यानुषंगाने महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातील कार्यरत कर्मचारी व योजना कर्मचारी यांना सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्डातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना 
सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये व योजना कर्मचाऱ्यांना “परिशिष्ट-ब” मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात येत आहे. 

सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती व थकबाकीचे प्रदान याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिसूचित 
केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील वेतननिश्चितीचे नियम आणि संदर्भ क्र.४, ५ 
व ६ अन्वये वेतननिश्चिती व थकबाकी अदा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
२. सुधारित वेतन संरचनेतील वेतननिश्चिती व थकबाकीचे प्रदान याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिसूचित 
केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील जोडपत्र-३ नुसार सुधारित वेतन संरचनेत 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो-२०१९/ प्र.क्र.३०/का-१० 


वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून २ महिन्यांच्या आत 
घेण्यात येऊन जोडपत्र-४ नुसार वचनपत्र घेण्यात यावे. 
३. सदर शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च 
महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्डास उपलब्ध सहायक अनुदानातून तसेच योजना कर्मचारी ज्या आस्थापनेवर 
कार्यरत असतील त्या आस्थापनेसाठी उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि.१.१.२०१९ व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५७/२०१९/सेवा-९, दि.९.९.२०१९ अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या «www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९२०१९२०४१५८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
i Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
Smita Dattatray oY ना SN 


Maharashtra, OU = Women and Child 


N | V at ka I Department 


Date: 2019.09.20 19:21:47 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सर्वमा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, (व्यय) / (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

qo. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 

११. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

१२. कार्यकारी निर्देशक, केंद्रिय समाज कल्याण बोर्ड, नवी दिल्ली 

१३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र २ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा), नागपूर. 
१६. उप आयुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१. निवड नस्ती/का-१०. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो-२०१९/ प्र.क्र.३०/का-१० 


शासन निर्णय क्र. सकबो-२०१९/ प्र.क्र.३०/का-१०, दि.२० सप्टेंबर, २०१९ चे परिशिष्ट 


“परिशिष्ट-अ” 


(महाराष्ट्र राज्य समाज कल्याण बोर्ड कर्मचारी) 


मंजूर | विद्यमान वेतन संरचना व असल्यास, विशेष वेतन । सुधारित वेतन मॅंट्रीक्समधील 
क्र. पदनाम ; च = 
पदसंख्या | वेतन बन्ड क्र. वेतन बंड ग्रेड वेतन वेतन स्तर 
१ | सचिव १ | पीबी-३ १५६००-३९१०० | ६६०० 5-२३ : ६७७००-२०८७०० 
२ | लेखापाल १ | पीबी-२ ९३००-३४८०० । ४३०० 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 
३ | प्रमुख सहायक १ | पीबी-२ ९३००-३४८०० | ४२०० 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
४ | सांख्यिकी सहायक १ | पीबी-१ ५२००-२०२०० | २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
५ | कार्यालय सहायक १ | पीबी-१ ५२००-२०२०० | २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
६ | अध्यक्षांचे स्वीय १ | पीबी-२ ९३००-३४८०० । ४२०० 5-१३ : ३५४००-११२४०० 
सहायक 
लघु टंकलेखक १ | पीबी-१ ५२००-२०२०० | २४०० 8-८ : २५५००-८११०० 
वरिष्ठ लिपिक ७ | पीबी-१ ५२००-२०२०० । २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
आस्था. लिपिक १ | पीबी-१ ५२००-२०२०० । २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
१० | लेखा लिपिक १ | पीबी-१ ५२००-२०२०० । २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
११ | रोखपाल १ | पीबी-१ ५२००-२०२०० । २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
१२ । कनिष्ठ लिपिक ७ | पीबी-१ ५२००-२०२०० । १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
१० । वाहन चालक २ | पीबी-१ ५२००-२०२०० । १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
११ | दफ्तरी १।१एस ४४४०-७४४० १६०० 5-३ : १६६००-५२४०० 
१२ | शिपाई ३।१एस ४४४०-७४४० १३०० 5-१ : १५०००-४७६०० 
१३ | सफाईंगार १।१एस ४४४०-७४४० १३०० 5-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण ३१ 
“परिशिष्ट-ब” 
(योजना कर्मचारी) 
विद्यमान वेतन संरचना व असल्यास, 
अ.क्र पदनाम विशेष वेतन र. सुधारित वेतन 
च वेतन स्तर 
वेतन बंड ग्रेड वेतन 
१ | मुख्य सेविका ५२००-२०२०० | २८०० 8-१० : २९२००-९२३०० 
२ लेखापाल ५२००-२०२०० २४०० 5-८ : २५५००-८११०० 
३ | लेखालिपिक ५२००-२०२०० । १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
४ | बालसेविका ५२००-२०२०० | १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
(प्रशिक्षित) 
५ | बालसेविका ४४४०-७४४० १६०० 5-३ : १६६००-५२४०० 
(अप्रशिक्षित) 
६ | वाहनचालक ५२००-२०२०० | १९०० 5-६ : १९९००-६३२०० 
| ७ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० 5-१ : १५०००-४७६०० 


Smita Dattatray 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatkar 
N: CN = Smita Dattatray Nivatkar, C = IN, S 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 


= Women and Child Department 


Nivatkar 


Date: 2019.09.20 19:22:10 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


